सन २०२१-२२ करिता प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेंतर्गत मुख्य 
वनसंरक्षक (प्रा. नागपूर वनवृत्तांतर्गत कार्यालयातील 
संयुक्‍त प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामाकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ जानेवारी, २०२२ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६ एप्रिल, २०२१ 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक १४.०९.२०२१ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.वनबां-२०१८/प्र.क्र.३९६/फ-९, दिनांक ०९.१२.२०२१ 

६. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२०/२०२१-२२/४५६, दिनांक ३१.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ५०-इतर खर्च रु.४००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.३६००.०० लक्ष असे एकूण रु.४०००.०० 
लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. go टक्केच्या मर्यादेत रु.४०००.०० लक्षपैकी ५०-इतर खर्च 
रु.१००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.९००.०० लक्ष असे एकूण रु.१०००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
केलेला आहे. संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये ५०-इतर खर्च रु.१००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे, रु.२४९.२१ 
लक्ष असा एकूण रु.३४९.२१ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ ते ३ परिपत्रक व झासन निर्णयान्वये राज्यात कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य 
रोगाची पार्श्वभूमी तसेच राज्यास प्राप्त होणारी महसूली जमा लक्षात घेऊन आता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरीता अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरण/खर्चाची मर्यादा ७५% इतकी विहीत करण्यात येत आहे. मात्र २१- 
पुरवठा व सामग्री, २६-जाहिरात व प्रसिध्दी, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर), ३२-अडांदाने व ३३-अर्थसहाय्य या 
बाबींसाठी वित्त विभागाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. तसेच कार्यक्रम खर्चासाठी ५०% इतक्या मर्यादेत निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मात्र कार्यक्रम खर्चाची वर्ष अखेरची मर्यादा ६०% इतकीच राहील, असे नमूद 
केले आहे. 

संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर यांचे कार्यालयातील परिसरात संयुक्‍त 
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामास अंदाजित रु.२७.९९ कोटी इतक्या किंमतीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२४/फ-९ 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून मुख्य वनसंरक्षक 
(प्रा) नागपूर वनवृत्तांतर्गत कार्यालयातील संयुक्‍त प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामाकरीता संदर्भ क्र.६ अन्वये 
रु.८६५.०९ लक्ष रकमेचा चालू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, प्रस्तावास शासन मंजूरी प्रदान करुन अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्र.५ 
नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ व ३ येथील परिपत्रक व शासन निर्णय विचारात घेता, 
प्रस्तावातर्गत मागणी लक्षात घेऊन, प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेमधून मुख्य 
वनसंरक्षक (प्रा) नागपूर वनवृत्तांतर्गत कार्यालयातील संयुक्त प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामाकरीता ५३-मोठी 
बांधकामे अंतर्गत रु.६५०.७९ लक्ष इतका निधी (४४०६-००२६) या लेखाशिर्षा अंतर्गत विहीत केलेल्या खालील अटी 
व श्तींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

३. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या तरतूदीपेक्षा 
कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

४. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 

५. संस्थेने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 

६. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

७. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात आलेली 
रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची 
खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

८. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२४/फ-९ 


९. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

१०. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०६.०४.२०२१, २४.०६.२०२१ व १४.१०.२०२१ परिपत्रक व शासन 
निर्णयातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

११. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली 
खर्च, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०१) वनीकरण, ०७० दळणवळण व इमारती, (००) (०२) वनातील इमारती 
बांधकाम (४४०६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यांत यावा. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे दिनांक ०६.०४.२०२१, २४.०६.२०२१ व १४.१०.२०२१ परिपत्रक व 
शासन निर्णय तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१२/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११२१५३६०२३३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  “65॥1९00१५१ टा 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add1677b8ac27d63 


P RA KAS H NARWAN E 20096 9९8, cn=GAJENDRA PRAKASH 


Date: 2022.01.12 15:36:44 +05'30 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, यवतमाळ 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

६. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. नियोजन विभाग (का-१४७५) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


